शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, 
अकोला, यवतमाळ, लातूर व औरंगाबाद येथे 
अतिविशेषोपचार रुग्णालय सुरु करण्यासाठी 
प्रथम टप्प्याकरिता आवश्‍यक ८८८ पदांच्या 
निर्मितीबाबत ... 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पदनि - २४२०/प्र.क्र.१३७/२०२०/वैसेवा -१ 
गो.ते.रुग्णालय संकुल इमारत, ९ वा मजला, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई - Yoo 009 
दिनांक : ०८ जानेवारी, २०२१ 


प्रस्तावना :- 


केंद्र शासनाच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागामार्फत महाराष्ट्र राज्यामध्ये प्रधानमंत्री स्वास्थ 


सुरक्षा योजनेअंतर्गत तिसऱ्या टप्प्यामध्ये वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाच्या अधिपत्याखालील ४ 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्याळय व रुग्णालय अकोला, यवतमाळ, लातूर व औरंगाबाद येथे 


अतिविशोषोपचार दर्जाच्या सेवा निर्माण करण्याचे प्रस्तावित आहे. सदरच्या अतिविशेषोपचार सेवा हया 


केंद्र व राज्य शासनाच्या सहकार्याने निर्माण करण्यात येणार आहेत. प्रत्येक संस्थेकरिता केंद्र शासन 


१२० कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देणार असुन राज्य शासनाचा हिस्सा रुपये ३० कोटींचा 


आहे. उक्त निधीतून संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील अकोला, यवतमाळ, लातूर व औरंगाबाद या 


चार संस्थेमध्ये २०० खांटाचे अद्ययावत अतिविशेषोपचार सेवा सुरु करण्यात येणार आहेत. केंद्र 


शासनाने नियुक्‍त केलेल्या एजन्सीमार्फत प्रस्तावित चारही महाविद्यालयांमध्ये निर्धारित बांधकाम 


जवळपास पूर्ण होत आल्याने सदरचे अतिविशेषोपचार रुग्णालय रुग्णसेवेसाठी कार्यान्वित 


होण्याकरीता आवऱ्यक पदे निर्माण करण्याची बाब शासन स्तरावर विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


केंद्र शासनाच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागामार्फत महाराष्ट्र राज्यामध्ये प्रधान मंत्री 


स्वास्थ सुरक्षा योजनेअंतर्गत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय अकोला, यवतमाळ, लातूर 


व औरंगाबाद येथे अतिविशेषोपचार रुग्णालय सुरु करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. प्रस्तावित 


चारही रुग्णालयांचे निर्धारित बांधकाम जवळपास पूर्ण होत आल्याने अतिविशेषोपचार रुग्णालय 


रुग्णसेवेसाठी कार्यान्वित होण्याकरीता शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय अकोला, 


शासन निर्णय HATH: पदनि - २४२०/प्र.क्र.१३७/२०२०/वैसेवा -१ 


यवतमाळ, लातूर व औरंगाबाद येथे अतिविशेषोपचार रुग्णालयाकरिता ०३ टप्प्यात आवश्‍यक 


असलेल्या वर्ग-१ ते वर्ग-४ संवर्गातील एकूण १८४७ पदांपैकी प्रथम टप्प्याकरिता आवश्‍यक असलेल्या 
खाली नमूद केल्याप्रमाणे एकूण ८८८ नवीन पदे नव्याने निर्माण करण्यास शासनाची मान्यता प्रदान 
करण्यात येत आहे. 


संवर्ग प्रथम वर्ष आवश्‍यक पदे 
गट-अ ३४ 
गट-ब ३८ 
गट-क(नियमित) ३८८ 
गट-क (काल्पनिक पदे) (बाहयस्त्रोताने) २८ 
गट-ड (कंत्राटी) (बाहयस्त्रोताने) ३४४ 
वरिष्ठ निवासी -१ २० 
वरिष्ठ निवासी -२ २० 
वरिष्ठ निवासी -३ १६ 
एकत्रित एकूण ८८८ 


टिप-:अ) उपरोक्त ८८८ पदांबाबत संस्थानिहाय मंजूर पदांचा पदनिहाय तपशील 
परिशिष्ट-अ मध्ये देण्यात आला आहे. 


ब) उपरोक्‍त ८८८ पदांबाबत संस्थानिहाय व संवर्गनिहाय मंजूर पदांचा पदनिहाय 
तपशील परिशिष्ट-ब मध्ये देण्यात आला आहे. 


२. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, अकोला, यवतमाळ, लातूर व औरंगाबाद येथे 


अतिविशेषोपचार रुग्णालयाकरिता उपरोक्त ८८८ पदांच्या वेतनावर प्रथम वर्षासाठी येणाऱ्या 


रु. ४२,९९,२३,५६८ (रु.बेचाळीस कोटी नव्यान्नव लक्ष तेवीस हजार पाचशे अडुसष्ट फक्त) इतका 


वार्षिक खर्च करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. याबाबतचा खर्च संबंधित संस्थांनी सदर 
प्रयोजनार्थ त्यांना मंजूर असलेल्या SSB भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय HATH: पदनि - २४२०/प्र.क्र.१३७/२०२०/वैसेवा -१ 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ३७४/२०२० (आ.पु.क.), दिनांक 
२१.१२.२०२० तसेच अनौपचारिक संदर्भ क्र. ३०८/२०२० (सेवा-९), दिनांक २२.१२.२०२० अन्वये दिलेल्या 
सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०२१०१०८१११३०९८५१२३ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


7 oe Digitally signed by Shivaji Sampatrao 

S h IVajJ | Patankar 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 

S a mM p a t [| a (0 2.5.4.20=b99270d58a9bSeee189cedafSd07b4 
90751c0b9a3ad283cb0f2aa1c67e62fd0d, 
serialNumber=6b962301 2ceb36169f87af4c1b 
6870fe8d2120e02fda1ff2c017fe617cdeda5c, 


Pata n ka [| cn=Shivaji Sampatrao Patankar 


Date: 2021.01.08 12:48:16 +05'30' 


शिवाजी पाटणकर 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्र्याचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. मंत्री (वे.शि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा. राज्यमंत्री (वै.शि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


५. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य,मंत्रालय,मुंबई. 
६. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव, (लेखा व कोषागारे), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. सचिव, (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 
१०. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व कर्करोग रूग्णालय,औरंगरबाद 
११. सर्व सहसचिव / उप सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुबई 
१२. महालेखापाल-१/२, (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 
१३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद. 
१४. निवडनस्ती (वैसेवा-१). 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय HATH: पदनि - २४२०/प्र.क्र.१३७/२०२०/वैसेवा -१ 


शासन निर्णय क्रमांक : पदनि - २४२०/प्र.क्र.१३७/२०२०/वैसेवा -१, सोबतचे परिशिष्ट - अ 


संवर्ग प्रथम वर्ष आवश्‍यक पदे एकूण 
औरंगाबाद | यवतमाळ लातूर | अकोला 
गट-अ ०७ ०९ ०९ ०९ ३४ 
गट-ब ०८ aes =) ० |._ ही: | ० शिया ० ३८ 
गट - क (नियमित) ९७ ९७ ९७ ९७ ३८८ 
गट - क (काल्पनिक Te) ०७ ०७ ०७ ०७ २८ 
(बाहयस्त्रोताने) 
गट-ड ८६ ८६ ८६ ८६ ३४४ 
(कंत्राटी) (बाहयस्त्रोताने) 
वरिष्ठ निवासी -१ ०५ ०५ ०५ ०५ २० 
वरिष्ठ निवासी -२ ०५ ०५ ०५ ०५ २० 
वरिष्ठ निवासी -३ ०४ ०४ ०४ ०४ १६ 
एकत्रित एकूण | २१९ २२३ २२३ २२३ ८८८ 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय HATH: पदनि - २४२०/प्र.क्र.१३७/२०२०/वैसेवा -१ 


शासन निर्णय क्रमांक : पदनि - २४२०/प्र.क्र.१३७/२०२०/वैसेवा -१ सोबतचे परिशिष्ट-ब 


संवर्ग अ. पदनाम वेतनश्रेणी संस्थेचे नाव 
क्र 
औरंगाबाद | यवतमाळ | लातूर | अकोला | एकूण 
गट-अ | विशेष कार्य अधिकारी | Academic level-14 
पिकत 144200-218200 
(AT संवर्ग) हच शि la ral छु 
२ पाच्या Academic level-14 
गाध्यामक 144200-218200 3 8 8 8 १५ 
3 ताया Academic level-13 A 
सहयोगी प्रा 131400-217100 ३ ४ ४ ४ १५ 
ser | 8 | ९ ९ ९ ३४ 
गट-ब ध्य eae Academic level-10 
ee Ae 57700-182400 द ८ ८ ८ ३० 
५ | प्रशासकौय अधिकारी S-15 : 41,800-132300 शिश a al oa | is >... | 8 
६ | अधिसेविका S-15: 41,800-132300 ss | शिश १ | | आ ठु 
एकुण ८ pe १ | p 9 | 3¢ 
गट-क za परिसेविका 5-14: 38600-122800 ५ y द द २० 
(नियमित) ८ । अधिपरिचारिका S-13: 35400-112400 ७६ 0g 0g 6 308 
९ | कार्यालय अधिक्षक S-14: 38600-122800 pe | ef | 4: | | [er 
eal वरिष्ठ सहाय्यक 8-13 : 35400-112400 nee al ewes 7. | कक ठ्ठ 
99 | भांडारपाल $-8 : 25500-81100 1 १_| |. व. al et) ठु 
१२ | वरिष्ठ लिपिक 5-8 : 25500-81100 Ep | ees] ze ७५३) 8 
१३ | कनिष्ठ लिपिक S-6: 19900-63200 2 2 2 2 ८ 
| १४ स्वच्छता निरिक्षक 5-8: 25500-81100 1 | ined za za ० 
१५ | संजीवनझास्त्रज्ञ S-15: 41,800-132300 es (व| जि | se] ठु 
१६ | ई.जी.सी. तंत्रज्ञ S-13: 35400-112400 Ee | य हिज al r 
| 99 | प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ S-13: 35400-112400 २ २ २ 2 Z 
१८ | प्रभारी शास्त्रक्रियागृह S-7: 21700-69100 निळे वया sae: ie का ठु 
१९ me S-13:  35400- 
डायलेसीस तंत्रज्ञ 112400 | | zn a | बिज 8 
२० — S-13: 35400- 
क्ष-किरण तंत्रज्ञ 112400 २ २ रै 2 ८ 
२१ | औषधनिर्माता S-10: 29200-92300 २ २ २ २ ८ 
२२ | वस्रपाल 5-6: 19900-63200 शिव्या [es a] ler] | 4 fee 
२३ | प्रयोगशाळा सहाय्यक S-7: 21700-69100 1१ एकं 1 १_| 1 १__| ४ 
एकूण ९७ ९७ ९७ ९७ ३८८ 


शासन निर्णय HATH: पदनि - २४२०/प्र.क्र.१३७/२०२०/वैसेवा -१ 


गट-क २४ | भांडारपाल 10000 ene] a oe | | |. १ |”... | 
(काल्पनिक) २५ | वरिष्ठ लिपिक 10000 vee =| Re eed |, ee hes al शि 
(बाहययंत्रणेद्यारे) | २६ | कनिष्ठ लिपिक 10000 शिळे जळ विक हि a 8 
२७ | स्वच्छता निरिक्षक 10000 i, to] (४. )| ee eva 8 
२८ | संजिवनशास्त्रज्ञ 10000 he see] ८८ अ. il |i 28 4 शिया [tee sl 
२९ | ई.सी. जी. तंत्रज्ञ 10000 po | see i; see eee. a 
३० | प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ 10000 [ae] paste | 1 १_| ao ठु 
३१ | प्रभारी शस्त्रक्रियागृह 10000 pe fF oo | po | poo | zai 
32 | डायलेसीस तंत्रज्ञ 10000 1१ Poa eal दिया ठु 
३३ | क्ष-किरण तंत्रज्ञ 10000 शिवे ळे शि i ae चिरत तिल 
३४ | औषधनिर्माता 10000 i. sees] le १__| वि ae 8 
३५ | प्रयोगशाळा सहाय्यक 10000 te | maa i oa ॥ 40.1 8 
एकूण | = zs | 6 | २८ 
गट-ड (कंत्राटी) a परिचर से 
(बाहययंत्रणेद्यारे) । ३६ | कक्ष ८३४ 8000 १२ १२ १२ १२ ४८ 
३७ | शास्त्रक्रियागृह ६४६२ 8000 & & & & २४ 
३८ | बाहयरुग्ण विभाग ८६१ 8000 ४ 8 ४ 8 १६ 
३९ | सी.डी.एस.एस. 8000 ३ ३ ३ ३ १२ 
| ४० | ऑक्सिजन प्लांन्ट 8000 २ २ २ २ ८ 
| आय.यु..सी . 42 खाटा ६ 8000 
विभाग १२ १२ १२ १२ ४८ 
४२ | कॅथलंब 8000 २ २ २ २ ८ 
४३ | डायलेसिस कक्ष 8000 २ २ २ २ ८ 
| ४४ | प्रतिविभाग CH १ 8000 ३ ३ ३ ३ १२ 
४५ | ८ कक्षांच्या एकुण 8000 
क्षेत्रफळाकरीता 
४६ | ६ शास््रक्रियागृहांकरीता 8000 
ण ८बाहयरुग्ण 8000 
विभागाकरीता के - es हड ee 
४८ | स्वच्छतागृहाकरीता 8000 
४९ | कॉरिडोअर व खुल्या 8000 
जागेच्या सफाईकरीता 
एकूण ८६ ८६ ८६ ८६ ३४४ 
एकत्रित एकूण २१९ २२३ २२३ २२३ । ८८८ 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


